राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत 
सातपाटी, जि. पालघर शहरात भूमिगत विद्युत 
वाहिनी टाकणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व बन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०२२/प्र.क्र.१७३/आव्यप्र-९ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
FR 06.03.2023. 


संदर्भ- ०१. महसूल व बन विभाग (आपत्ती व्याव्साथापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 


% 


क्र. SET — २०१७/प्रक्र.(६९(भाग-२)(३)आव्यप्र-१ दि, ३०.०६.२०२०, 
०२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०६.०७.२०२० 
०३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ दि. २६.०३.२०२१. 
०४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ दि.२६.०३.२०२१. 
०५. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ३१.०३.२०२१. 
०६. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. १५.०९.२०२९. 
०७. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्रक्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २५.०९.२०२९ 
०८. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९१(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०९.१२.२०२१. 
०९. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०४.०५.२०२२ 
१०. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्रक्र.१६९(माग-२)/आव्यप्र-१, दि. ०४.०५.२०२२ 
११, शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. ९७.०८.२०२२ 
१२. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. २९.०८.२०२२ 
१३. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. १६.११.२०२२. 
१४. शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७,प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१, दि. १६.१२.२०२२, 


शासन निर्णय: 
जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्रोबादळ धोके निवारण प्रकल्यांतर्गत सातपाटी शहरात भूमिगत विद्यूत 


वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पोंबरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सातपाटी शहरात आणलेल्या 
साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियसं प्रा. लि. यांनी सादर केलेल्या RA १५ नंबर LPTE/Satpati/RA 
BILLA दिनांक ३०.१२.२०२२ अन्वये रु.६०.०८,८८३/- (रुपये साठ लाख आठ हजार आठशे त्र्याऐंशी फक्त) 
'च्या खर्चास आणि सदर निधी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

खालील नमूद केल्याप्रमाणे रक्‍कम 1२108 दारे प्रदान करण्यात यावे. त्यानुसार लिना पॉवस्टेक इंजिनियर्स प्रालि. 


यांनी सादर केलेल्या देयकाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : - 


i काया 


नावे रक्‍कम 


देयकामध्ये नमूद एकूण साहित्याची 
किंमत (बासष्ट लाख तेरा हजार आठशे सत्तावीस फक्त) 


६२,१३,८२७/- 


Scanned with CamScanner 


Ret मनो (Retention Money) ३,७२,८३०/- 


७६% (तीन लाख बहात्तर हजार आठशे तीस फक्त) 


सो:जी.एस.टी आणि एस.जो.एस? १६७.८८६/- 


(एक लाख सदुसष्ठ हजार आठशे शहाऐशी फक्त) 


३. खालील नमूद केल्याप्रमाणे रक्‍कम RTGS द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 
(ar = गवे | 


ee | पांवरटेव 7a ५७,७५,२४२/- 


(सत्तावन्न लाख पंच्याहत्तर हजार दोनशे त्रेचाळीस फक्त) 


आयकर (Income Tax @ TDS) १,१६,८२०/- 
(एक लाख सोळा हजार आठशे वीस फक्त) 


Ga सेवा कर (GST) | 

CGST ५८,४१०/- 
(अड्ठाबन्न हजार चारशे दहा फक्त) 

sGsT ५८,४९०/- 
(SRT हजार चारशे दहा फक्त) 

जह. लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना अदा करावयाच्या रकमेवर आयकर (TDs) आणि 


जीएसटी टीडीएस वजा करुन त्यांना 1५105 द्वारे प्रदान करण्यात यावे. 

4 सातपाटी, जि. पालघर शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना 
'पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% अग्रिम म्हणून एकुण रु. १,५४,४०,०८१/- (रुपये एक 
कोटी चौपन्न लाख चाळीस हजार एक्क्याऐंशी फक्त) प्रदान करण्यात आले आहे. करारातील तरतुदीनुसार 
संपूर्ण रु. १,५४,४०,०८१/- (रुपये एक कोटी चोपन्न लाख चाळीस हजार एक्क्‍्याऐंशी फक्त) इतके अग्रिम 
RA ०९ पर्यंतच्या देयकातून वजा करण्यात आलेले आहे. 

& याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्याकरिता लेखाधिकारी, 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव 
(आव्यप्र) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


Scanned with CamScanner 


७. या कामी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक सी-६, २२४५, (०६) चक्रीवादळरोधक बांधकाम करणे, 
(०६) (08) चक्रोबादळ रोधक बांधकाम करणे (२५ टक्‍के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२४५ २६३२) "३१ 
सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षा अंतर्गत (बिनशर्त) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या वर्षाकरीता करण्यात 
आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 

८. सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/व्यय- 
९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

९. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०३०८१६०११३७०१९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2. 
(BS ied १९०२६. 
कार्यसन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३) प्रधान सचिव, (आव्यप्र, म.व पु.), तथा प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प यांचे 
स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४) संचालक (आव्यप्र) तथा प्रकल्प व्यवस्थायक राष्ट्रोय चक्कोबादळ धोके निवारण प्रकल्प यांचे स्वीय 
सहायक, महसूल ब वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
4) वित्तीय सल्लागार ब उप सचिव, (आव्यप्र), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन निभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, वांद्रे, मुंबई, 
७) लेखा अधिकारी, आव्यप्र - ६, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) आव्यप्र-१, संग्रहार्थ, 
९) राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प (निवड नस्ती) 


Scanned with CamScanner 


